ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील अधीक्षक अभियंता, गट-अ 
(राजपत्रित) पदाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०२२/प्र.क्र. १२९/ ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जुलै, २०२२. 


वाचा: १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१.०६.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०२१/प्र.क्र. ०७/ ऊर्जा-५, 
दि. २८.०१.२०२१ 

प्रस्तावना:- 

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधीक्षक अभियंता, 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. दि. ०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१२/२०२१ या कालावधीत अधीक्षक अभियंता या पदावर नियमित पदोन्नती, 
सरळसेवा व अन्य विहित मार्गाने अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार दि. ०१/०१/२०२२ पर्यंतची ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे अंतिम स्वरुपात 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७१११५४६४१४८१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAM oe ener 
CHAUDHARI umes 
(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर 
मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुबई- Yoo ०७१. 
२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर . 
३) संबंधित अधीक्षक अभियंता यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, 
प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व, मुबई- Yoo ०७१ यांच्यामार्फत अग्रेषित. (संबंधित 
अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 
४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
५) उप सचिव (ऊर्जा-१ यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
६) निवडनस्ती (ऊर्जा-१) 


परिशिष्ट 


शासन परिपत्रक ज्येष्ठता: २०२२/प्र.क्र. १२९/ऊर्जा-१, दिनांक: ११ जुले, २०२२ चे सहपत्र 
विद्युत निरीक्षणालयामधील अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) जात जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग मार्ग ज्येष्ठता मानीव | दिनांक 
दिनांक 
| ? 3 g y 6 ७ टॅ ९ शिका [oe | 
१. १ श्री. दिनेश ज. अ. जा. | ११/०८/१९६८  । २२/०२/२०११ सरळसेवेने | २२/०२/२०११ ३१/०८/२०२६ | एम. ई (इलेक्ट्रीकल पॉवर a 
खोंडे सिस्टिम) 


Digitally signed by RAM CHAUDHARI 
RAM CHAU D HARI DN: CN = RAM CHAUDHARI, G = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSRTY, ENERGY 

AND LABOUR DEPARTMENT 

Date: 2022.07.11 16:00:37 +05'30' 


(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


